महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर २०-रु५६,१००-रु१,७७,५००) 
या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती / अंशत: बदल्या सन-२०२१ 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १७ सप्टेंबर , २०२१. 


वाचा:- १ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेशा क्र.पीजीप-२०२१/प्र.क्र.०२/सेवा-३, दि. १२.०५.२०२१ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेडा क्र.सीपीएस-२०२१/प्र.क्र.१८६/सेवा-३, दि.२३.०७.२०२१. 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेश क्र.बदली-२०२१/प्र.क्र.१३३/सेवा-३, दि. ०९.०८.२०२१. 


शासन sear: 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर २०-रु५६,१००-रु१,७७,५०० ) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या “महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ (४) व ४ (4) च्या 
तरतुदीनुसार खालील विवरणपत्र-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विनंती / अंशत: 
बदल्या करण्यात येत आहेत. 


“विवरणपत्र-अ” 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

१ | २ ३ शा शिक), 

| डा सिध्देश्वर रा मुंडे कुटीर रुग्णालय नेकनूर ता. | स्री रु अंबेजोगाइ जि बीड 
जि.बीड 

२ | डा सुरेखा अनंत बोड ग्रारु जेताणेतासाक्रीजि ।ग्रारु सोनगीर जि धुळे 
धुळे 

३ | डा अभय आबासाहेब शिदे सारुवर्धा उ जिरु पंढरपूर जि सोलापूर 

४ | डा अमितचं. पाटील ग्रारु कोकरुड ता शिराळा | उजिरु शिराळा जि सांगली 
जि.सांगली 

५ | डा उज्वला नामदेव आदाटे ।उठजिरुबारामतीजिपुणे म. रु. उल्हासनगर -३ जि ठाणे 

६ । डामधु प्रकाशराव पाटील प्रादेशिक मनोरुग्णालय पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक 
येरवडा जि पुणे पुणे -१ 

७ | डा देविप्रसाद चंद्रकांत शिवदे |उजिरुयेवला जिनाशिक | she कळवण जिनाशिक 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
८ | डॉ.रेवनाथ सदाशिव देवणीकर | प्रा.आ.केद्र उजनी ता. औसा | HT आ के मदनसुरी ता निलंगा जि 
जि.लातूर लातूर 
९ | डा.प्रशांतनिळकंळ पाटील  प्राआकेशिदेताजि प्राआकेखेडाता जिधुळे 
नाशिक 
शि ० | डॉ.निना मधुकर बोराडे ता आअमंगरुळपीर जि ता आअ मुदखेड जि नांदेड 
वाशिम 
| 99 | १ | डा.वंदन पांडुरंग वाणी ग्रा रु कारंजा जि.वाशिम सामान्य रुग्णालय वाशिम 
१२ । ST. शामसिंग पावरा प्राआ केंद्र पडघा जिठाणे ।प्रा आ केद्र अंबेवली ता कर्जत जि 
रायगड 
१३ | डॉ. छाया गोविदराव कलाले ।उजिरुपनवेल जिरायगड | प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा जि 
पुणे 
१४ | डॉ. कौडल्या प्रकाशराव शिंदे ।ग्रारुतालखेड ता जिरु बीड 
माजलगाव जि बीड 
१५ । डा. पोपट बाबुराव अदाते OT ST केसाखरपाता प्राआ के येळसे ता मावळ जि पुणे 
देवरुख जि रत्नागिरी 
१६ | डा. एस.एम. घोंगडे उ जिरुमाणगांवजि ग्रारु तेर जि उस्मानाबाद 
रायगड 
१७ । डा. शशिकांत बी. भारती प्राआ के होराफळी जि प्रा आ के राकसवाडा ता जि. 
नंदुरबार नंदुरबार 
१८ | SI. मधुकर मडावी उजिरुकारंजा जिवाशिम | जिल्हा प्रशिक्षण केद्र यवतमाळ 
१९ | डा.विनोद जावलसिग चव्हाण । प्राआ के आमगाव जि ता आअ गोरेगाव जि गोंदिया 
गोंदिया 
२० | डा अरुणभीमराव मोराळे प्राआ के वडवणीजिबीड ।प्रा आके नागराळा ता देवणी जि 
लातूर 
२१ | डा. विजया पवार उ जि रु त्र्यंबकेश्वर जि फिरते वैद्यकिय पथक दिडोरी जि 
नाशिक नाशिक 
२२ | डा. प्रिया मेश्राम उजिरुशोगाव जि बुलढाणा | स्री रु अकोला 
२३ | डा.एम.व्ही.अथणी प्राआकेहेरताचंदगडजि ।ताआअगडहिंग्लजजि कोल्हापुर 
कोल्हापुर 
२४ | डा इमरान अब्दुल तांबोळी ग्रारु आटपाडी जि सांगळी | सामान्य रुग्णालय इचलकरंजी जि 
कोल्हापूर 
२५ | डा.युवराज मारोती बनसोडे । प्राआ कें मातुळ ता. भोकर | प्रा. आ. केंद्र अर्धापूर जि नांदेड 
जि.नांदेड 
२६ | डॉ. दिपक महिपती बनसोडे _ग्रारुबार्शीताबार्शीजि उजिरुशिराळा जि सांगली 
सोलापूर 


पृष्ठ१७पैकी२ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

२७ | डा.उल्हास हर्षवर्धन मेश्राम ।सारुवर्धा उ जिरु कामठी जि नागपूर 

२८ | डॉ. प्रियंका मधुकर सोनवणे ग्रा रु शिदखेडा जि. धुळे जिरुधुळे 

२९ | डा.मोहम्मद जफर एकबाळ । राजावाडी शव विच्छेदन केंद्र | Hux हाव विच्छेदन केंद्र मुंबई 

मोहम्मद गौस घाटकोपर, मुंबई 

३० | डा.सुवर्णा नामदेव आरोटे प्रा.आ.केंद्र टाकवे ता मावळ । प्रा.आ.केद्र येळसे ता मावळ जि पुणे 
जि पुणे 

३१ | डाॉ.अजय नामदेव सपकाळ | Ua येवती ता बोदवड । प्रा आ कें धामणगांव जि जळगाव 
जि जळगाव 

३२ | डा रोडानी प्र राऊत स्री र गडचिरोली ग्रा रु लाखांदूर जि भंडारा 

३३ | डा. सुभाष तात्याराम बडे उजिरुकारंजाजिवाशिम |उजिरु गेवराई जि बीड 

३४ । डॉ.अविनाश अरुणरामपुरी ।उजिरुराजुराजिचंद्रपूर | fe वाशिम 

३५ | डॉ.पांडुरंग क्रिष्णा चौरे प्राआ कें दिवाअंजूर ठाणे । मध्यवती कारागृह ठाणे 

३६ | डॉ.सय्यद इरशद परविन ग्रारु बाळापूर जिअकोला | जिस्त्रीरु अकोला 

३७ | डा. प्रज्ञा मधुकर वालदे जि रु अमरावती जि स्री रु अकोला 

३८ | डा बालाजी अशोक भिसे ग्रा रुविटा खानापूर जि ग्रामीण रुग्णालय पळूस जि सांगली 
सांगली 

३९ | डा. शृंगारपुरे पोणीमा आशुतोष | ग्रामीण रुग्णालय पलूस जि ग्रा रु चिचणीवांगी जि सांगली 
सांगली 

Yo | डॉ.जयंत शामराव पाटील उजिरुकारंजा जि.वाशिम | स्री रु अकोला 

४१ | डा.अशोक आर ARS प्राआकेकळसपुणेता प्रा आ के लांडेवाडी ता अंबेगाव जि 
इंदपूर जि पुणे पुणे 

४२ | डा.केशव कुंडलीक पाईकराव | जिल्हा रुग्णालय वाशिम | ge घनसावंगी जिजालना 

४३ | डॉ. प्रविण हरिदास बुटोलीया | उ जि रु अचलपूर, जि STA केअर युनिट वरोरा जि चंद्रपूर 
अमरावती 

४४ | डॉ.दिगंबर तुळशीराम दुगाने ग्रारुचामोर्शी जि जि रु वाशिम 
गडचिरोली 

४५ | डा.राजेश महादेव पाखरे प्रा.आ.केद्र कुरकुंभजिपुणे | प्राआके फुरसुंगी ता हवेली जि पुणे 

४६ | डॉ.प्रज्जल एस पाटील प्राआकेबाबराजि जिरु जालना 
औरंगाबाद 

४७ | डॉ. कृष्णा अंन्सीराम यादव उ जिरु मनमाड जि नाशिक | उ जिरु निफाड जि नाशिक 

४८ | डा. सागर सुभाष पाटील Wah साकळी ता यावळ | उ जिरु चोपडा जि जळगाव 
जि. जळगाव 

४९ । डा. नितीन भुपेद्र शाहा जि रुरत्नागीरी जिरु जालना 

yo | डा. वंदना धनसिंग वसावे संदर्भ सेवा रुग्णालय जि रु औंध पुणे 
नाशिक 


पृष्ठ१७पैकी३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
५१ | ST. संदीप अच्युतराव सांगळे । जिल्हा सामान्य रुग्णालय । संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 
नंदुरबार 
५२ | डा. पाखरे पांडूरंग सदाशिव ।प्राआके नृसिहवाडी ता ता आअ शिरोळ जि कोल्हापूर 
शिरोळ जि कोल्हापूर 
५३ । डॉ. नाझनीन इब्राहिम प्राआ के बागणी ता वाळवा प्रा आ के भादोले ता हातकणंगले 
शिकलगार जि सांगली जि कोल्हापूर 
५४ | डॉ. कोमटी मोडी दुर्वा प्राआ कें Fst ता ब्रम्हपुरी | उ जि रु अहेरी जि गडचिरोली 
जि चंद्रपूर 
५५ | डा.महम्मदतल्हा मेहबुब उजिरुसावंतवाडीजि इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय 
बागवान सिंधुदुर्ग इचलकरंजी जि कोल्हापूर 
५६ | डॉ.हर्षल एस जाधव प्राआकेद्रधनजबु.ता प्राआ के काळी (दौ.) ता महागाव जि 
मानोरा जि वाशिम यवतमाळ 
५७ | डा.कमलाकर उलाजी जाधव ।प्राआ के पळसन उ जिरु कळवण जि नाशिक 
ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
५८ | डॉ.दिलीप राजाराम व्यवहारे | ग्रामीण रुग्णालय, अमळनेर | ग्रा रु इगतपुरी जि नाशिक 
जि जळगाव 
५९ । डा.भिसे साहेबराव भिमराव  ।प्राआ कें सदोबासावळी जि प्रा.आ.केंद्र बरडऱेवाळा जि नांदेड 
यवतमाळ 
६० | डा. बाळासाहेब शिवरामपंत जि रुरत्नागिरी जि रुसिंधुदुर्ग 
जोशी 
६१ | डा.मोमीन अब्दुल रऊफ जिरुबीड उजिरु गेवराई जिबीड 
अब्दुल मुकीत 
६२ | डॉ. नुतनगौरी बाबुराव टकेकर |उजिरुकोडोली जि उ जिरु इस्लामपूर जि सांगली 
(कणसे) कोल्हापूर 
६३ | डा.विनायक शांकर सरजे जिरुसिधुदुर्ग इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय 
इचलकरंजी जि कोल्हापूर 
६४ | डा.प्रमोद निकाळजे प्रादेशिक मनोरुग्णालय शासकोय दवाखाना मंत्रालय मुंबई 
ठाणे 
६५ | डा.एस.पी.बोरुलकर शासकौोय दवाखाना प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे 
मंत्रालय, मुंबई 
६६ | डा क्षितीजा eed Me वरणगांव जि जळगांव प्रा आ के ade ता पनवेल जि 
रायगड 
६७ | डा.सुरेश fad लहानगे आश्रमशाळा पथक जव्हार ।प्राआ के घोलवड जि पालघर 
जि पालघर 
६८ | SIRT Td TH St प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे 


पृष्ठ१७पैकी४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
६९ | डा.वर्षा पवार प्राआ कें बोराळे ता प्राआ के औराद ता दक्षिण सोलापूर 
मंगळवेढा जि सोलापूर जि सोलापूर 
७० | डॉ.बिभीषण दे. जाधव ग्रारु मानवत जिपरभणी । वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार 
केंद्र अंबाजोगाई जि बीड 
७१ | डा रविंद्र धोंडीबा माळी ग्रा रुपांगरीताबा्शीजि ।ग्रारुबार्शी जिसोलापूर 
सोलापूर 
७२ | डा स्मिता प्र गजभिये उजिरुरामटेकजि नागपूर ग्रा रु हिंगणा जि नागपूर 
७३ | डा. संदीप भा वैरागर ग्रारु कोपरगाव जि ग्रारु ताहाराबाद जि अहमदगनर 
अहमदनगर 
७४ | डॉ. यादव गुलाब मोरे कुपर शवविच्छेदन केंद्र मुंबई | उ जिरु कामठी जि नागपूर 
७५ | SLSR बाळबुध्दे डागा स्त्री रु नागपूर उजिरु तुमसर जि भंडारा 
७६ | डा.स्मिता विजय कायंदे उजिरुतुमसर जिभंडारा | डागा स्री रुग्णालय नागपूर 
७७ । डा.दिपक किड्ठानराव लोणे ताआअमंठाजिजालना ।प्राआकें निमगावजाळी ता संगमनेर 
जि अहमदनगर 
७८ | डॉ. वर्षा जगप्पा माने महिला पोलिस प्रशिक्षण पर्यवेक्षकिय नागरी कुष्ठरोग पथक 
विद्यालय केगांव सोलापूर । सोलापूर 
७९ | डा. अरविंद कृष्णाजी जाधव  । पर्यवेक्षकिय नागरी कुष्ठरोग | महिला पोलिस प्रशिक्षण विद्यालय 
पथक सोलापूर केगांव सोलापूर 
८० | डॉ. विनोद साहेबराव पवार  ।सारुखामगावजि बुलढाणा | विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 
अमरावती 
८१ | डॉ.राजाराम लक्ष्मण जगताप ग्रा रु धाईवाडी जिसातारा प्रा आ कें काळगाव ता पाटण जि 
सातारा 
८२ | डा. विक्रांत चिखले उ जि रु अचलपूर अमरावती | सारुवर्धा 
८३ | डा मोहम्मद शाहेद मो ताहेर ग्रारु नेवासा जि ग्रा रु अर्धापूर जि नांदेड 
अहमदनगर 
८४ | डा संभाजी पुंजाराम SP उजिरुपुसद जियवतमाळ | STS Gare Ht यवतमाळ 
८५ | डा.राहुल भालचंद्र सारुळे प्रा.आ.के,शिरूर.ताजता ।प्रा आ के बिटरगाव ता रेणापूर जि 
अहमदपूर जि लातूर लातूर 
८६ | डॉ.अभिजीत खंदारे प्राआ के UT (वाणगाव) | ता आअ पालघर 
ता डहाणू जि पालघर 
८७ | डॉ. दिपक लक्ष्मण सोनवणे  ।प्राआकेपारगावजि उ जिरुअंबड TH OTST 
उस्मानाबाद 
८८ | डॉ.पियुष महेद्रकुमार होळानी | UTS परतुर जिजालना जिल्हा स्री रुग्णालय जालना 
८९ | डॉ संदीप हणमंतराव उ जिरुझाहापूरजिठाणे | टामा केअर युनिट उ जि रु वसमत 
दरबस्तवार जि हिंगोली 


पृष्ठ१७पैकी५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

९० | डा गणेश गोरोबा मैदाड प्राआ कें मोरंबा ता प्रा आ के पिंपळवाडी ता पैठण जि 
अक्कलकुवा जि नंदुरबार | औरंगाबाद 

९१ | डा मंगेश माधवराव घोडके ताआअ गंगापूर जि प्राआ कें लाडसावंगी जि औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

९२ | डा. अविनाश सुखदेव देशमुख | प्रा आ कें जामखेड ता अंबड | प्रा आ कें आडूळ ता पैठण जि 
जि जालना औरंगाबाद 

९३ | डा. अंजली चौधरी ता आअऱाहापूर जिठाणे । जिल्हा प्रशिक्षण पथक ठाणे 

९४ | डॉ. प्रशांत हणमंत कोरे उजिरुसावंतवाडी, जि. ग्रा रु नेसरी ता गडहिंग्लज जि 
सिंधुदुर्ग (ट्रॉमा केअर युनिट) | कोल्हापूर 

९५ | डा.शामल हरिदास गरड प्राआ के शेलगांव ता जिरु जालना 
बदनापूर जालना 

९६ | डा.महेश मुक्‍ताजी चोपडे प्राआ कें पानवाडोद जि प्रा आ कें वेरुळ ता खुलताबाद जि 
सिल्लोड औरंगाबाद औरंगाबाद 

९७ | डॉ.राधिका शिवदानसिह प्रा.आ.केंद्र खानापूरता |W आ के राणी उंचेगाव ता 

चौहाण देगलुर जि नांदेड घनसावंगी जि जालना 

९८ | डा.सुनिल अशोकराव चव्हाण | UIST पाटोदा तापरतुर ।प्रा आ के कुरुंदा ता वसमत जि 
जि जालना हिंगोली 

९९ | डा. नामदेव साधु गाड ग्रा रु घोडेगांवता आंबेगाव | उ जिरु इंदापूर पुणे 
जि पुणे 

= ०० | डॉ. ओंकार शामराव प्राआ के सिध्दनाथ वडगांव | प्राआ के हादगाव ता पाथरी परभणी 

झाडगांवकर ता गंगापुर जि औरंगाबाद 

णं ०१ | डा.डि.जी.बुलबुले प्राआके पारस ता बाळापुर | प्राआ के कुरणखेड ता जि अकोला 
जि अकोला 

१०२ | डॉ.संतोष दिनकरराव दराडे [ग्रा रु जाफ्राबाद जिजालना | OT घनसावंगी जिजालना 

१०३ | डा. वित्तरंजन एकनाथ ठाकरे | जि क्षयरोग केद्र पालघर उ जि रुचांदवड जि नाशिक 

१०४ | डा.तसलीम सुलताना शोख ग्रारु खर्डी ता हाहापूर जि ।ग्रारु फुलंब्री जिऔरंगाबाद 
ठाणे 

१०५ | डा.सुस्कर ललिता लक्ष्मणराव | Meas og ।उग्रारुअर्धापूर जिनांदेड 

१०६ | डा. मारुती जगदीशा हामंत प्रा.आ. केंद्र चिचोर्डी ता प्रा. oes सिंधी ता उमरी जि 
हिमायतनगर जि. नांदेड नांदेड 

१०७ | डॉ. आशिष डी. बोदेले प्रा.आ. केद्र गोठणगावता | ATS पालांदुर जि भंडारा 
अर्जुनीमोरगाव जि गोंदिया 

१०८ | डा.बापूराव कामाजी पवार सामान्य रुग्णालय ठाणे जि रु परभणी 

१०९ | डॉ.सुर्यकांत लक्ष्मण हणमंते ।ग्रारु महाड (STAT केअर उजिरुलोहा जिनांदेड 
युनिट) जि रायगड 


पृष्ठ१७पैकी६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
7 १० | डा. काळुसिंग गोवल्या वसावे प्राआके कोपली जि प्राआ के चिंचपाडा जि नंदूरबार 
नंदुरबार 
| १११ | ११ | डॉ. प्रदीप गंगाधरराव स्वामी । उजिरुगोकुंदाजिनांदेड ।उजिरु हदगाव जिनांदेड 
११२ | डा.भालेराव सुनंदा उ जिरुहदगावजिनांदेड उजिरुगोकुंदाजिनांदेड 
भागवानराव 
११३ | SI उज्वला बाबूराव जाधव ताआअ शिरुर जिपुणे ता आअ दौंड जि पुणे 
११४ | SI. हनुमंत ज्ञानोबा पारखे उजिरु गेवराई जि बीड जिरुबीड 
११५ | डॉ.नाझीया SRT सय्यद कुटीर रुग्णालय नेकनुर जि | उजिरु गेवराई जिबीड 
बीड 
११६ | डॉ. परसराम सिताराम भोये । प्रा आ के डोळखांब जिठाणे | उ जिरु कळवण जि नाशिक 
११७ | डॉ.सचिन वामनराव थेरे ग्रारु नांदगावजिनाशिक ।उजिरुकामठीजिनागपुर 
११८ | डा. सुवर्णा भिमराव गेडाम प्रा.आ. के. नागरी जि चंद्रपूर | प्रा. आ. के. कढोली जि. चंद्रपुर 
११९ | डा.मनोहर मडावी प्रा.आ. के. व्याहाड (बु) ता प्रा आ पथक पारडी ता. जि. 
सावली चंद्रपूर गडचिरोली 
१२० | डा. रविद्र भागवत पुंडे प्रा.आ.के. काटगाव ता प्रा आ के साडे ता करमाळा जि 
तुळजापूर जि उस्मानाबाद । सोलापूर 
१२१ | डा.रविद्र किसनराव carga «| STAT केअर युनिट भुसावळ |।प्राआ के पिपळदरी ता गंगाखेड जि 
(नवीन), जळगाव परभणी 
१२२ | डा.भारत राम चव्हाण Tal के विडूळ ता उमरखेड | ग्रा रु सोनपेठ जि परभणी 
जि यवतमाळ 
१२३ | डॉ. विजय गोविंदराव बोरीकर । प्राआ केंधानोराकाळेता  ।प्रा आकेंद्र अर्धापूर जि नांदेड 
पुर्णा जि परभणी 
१२४ | डॉ.सुनिल रामराव जाधव उजिरुपरळी वैजनाथ जि | स्री रु अंबाजोगाई जि बीड 
बीड 
१२५ | डा. जयश्री गोविद वैद्य सा रु गडचिरोली सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा 
(कुष्ठरोग) कार्यालय नागपूर 
१२६ | डा. रविह. काळे सा रु उदगीर जि लातूर उजिरुदेगलूरजिनांदेड 
१२७ | डा. व्यंकट रामराव रायभोळे ।प्राआकेजावडेतालांजा |W ad कोंड उमरे ता संगमेश्वर 
जि रत्नागिरी जि रत्नागिरी 
१२८ | डॉ. सौदागर याकुब अंजुम SM केअर युनिट पाचोड | ट्रॉमा केअर युनिट वैजापूर जि 
जि औरंगाबाद औरंगाबाद 
१२९ | डॉ.संजय विठठल काळे प्राआ के चिचोळी बु. ता. =| पोळीस प्रशिक्षण केंद्र तुर्ची जि 
जि. लातूर सांगली 
१३० | डा. मुंढे महादेव माणिक प्राआ के शहहागड ता अंबड ।प्राआकेमोहाता परळी जिबीड 
जि जालना 


पृष्ठ१७पैकी७ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१३१ | डॉ. अर्चना किडठानराव गोरे सा रु उस्मानाबाद जि रु परभणी 
१३२ | डॉ.मोहनकुमार भगवानराव । प्राआके तलईता धडगाव ।प्राआकेंमोहातापरळी जिबीड 
मुलगीर जि नंदूरबार 
१३३ | डॉ.शिवराज सदाशिवराव प्रा.आ.के हाडोळती ता प्राथमिक आरोग्य केंद्र भावठाना जि 
थोरात अहमदपूर जि लातूर बीड 
१३४ | डा.प्रताप हरीभाऊ साळवे जि रु अहमदनगर उजिरु लोणावळा जि पुणे 
१३५ | डा.दीपक बाजीराव बंगाळे प्राआ केद्र एकलारा ता जिरु बुलढाणा 
चिखली जि बुलढाणा 
१३६ | डॉ. गजानन केशवराव सानप ।उजिरु डहाणूजिपालघर | पंडीत भीमसेन जोशी सा.रु.मिरा 
भाईंदर जि ठाणे 
१३७ | डा प्रितीजा रमेडाराव वेदपाठक | उ जिरुमाणगाव जि ट्रामा केअर युनिट गंगापूर जि 
रायगड औरंगाबाद 
१३८ | डा. शंभुराजे शिवाजी साळुंके | ग्रामीण रुग्णालय शिरोळ जि ग्रा रु सांगोला जि सोलापूर येथे ST 
कोल्हापूर बेलपत्रे यांच्या जागी 
१३९ | डा.लिना हांडे प्राआके वांगणी ता शासकौोय प्रसुतीगृह व दवाखाना 
अंबरनाथ जि ठाणे उल्हासनगर-४ जि ठाणे 
१४० | डा.मेधा भाऊसाहेब लोढे प्राआ के सणसर ता इंदापूर | प्राआ के भोगवली ता भोर जि पुणे 
जि पुणे 
१४१ | डा.वासंती अमोल चव्हाण उजिरुकेजता.केजजि. | वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार 
बीड केंद्र अंबाजोगाई जि.बीड 
१४२ | डा.अवघेठा अ. उपाध्याय प्राआ के नारिवली (आजदे) प्रा आके मांगरुळ ता अंबरनाथ जि 
ता मुरबाड जि ठाणे ठाणे 
१४३ | डॉ. शारदा चितामणमोरमारे ।उजिरुमुल जिचंद्रपूर प्रा.आ.केद्र निरगुडसर ता आंबेगाव 
जि पुणे 
१४४ | डा.बाळू खंडू कदम ग्रा रु न्हावरा जि पुणे ट्रामा केअर युनिट यवत जि पुणे 
१४५ | डा.सुचिता देवदत्त गोरे मध्यवर्ती रुग्णालय सा रु ठाणे येथे डा राहुल वाघमारे 
उल्हासनगर ३ जि ठाणे यांनी राजीनाम दिला असल्याने 
त्यांच्या जागी 
१४६ | डा. दिप्ती उमरे अंध रुग्णालय मुतिजापूर जि | विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 
अकोला अमरावती 
१४७ | डा.योगेडा बी. गावंडे प्राआ के टुंब्रुसोडा ता जिल्हा सामान्य रुग्णालय 
चिखलदरा जि अमरावती | अमरावती 
१४८ | डा सुहास देविदासराव वाव्हळे | राज्य राखीव पोलीस दल  ।जिसारुहिंगोली 


गट क्र.१४ औरंगाबाद 


पृष्ठ१७पैकी८ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१४९ | डा सुजाता रमेश कुटे जि रु हिंगोली राज्य राखीव पोलीस दल गट 
क्र.१४ औरंगाबाद 
१५० | डॉ.संदीप त्र्यंबकराव जोगंदड _ग्रा.रु.भुमजिरु वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार 
उस्मानाबाद केंद्र अंबाजोगाई जि.बीड 
१५१ | डा.सुषमा मधुकरराव रोगांटे । डागा स्त्री रु नागपूर संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती 
(शेंदरे) 
१५२ | SI. अशोक नामदेव गिते पंडीत भीमसेन जोशी सा.रु. | उ जिरु पनवेल ट्रामा केअर युनिट 
मिरा भाईदर जि ठाणे 
१५३ | डा.राखी वसंत भंडारे प्राआ के रोपळेता माढा जि प्राआके खेडगाव जिनाशिक 
सोलापूर 
१५४ | डा.मोहन मधुकर कंटाळे प्राआ के टुंब्रुसोडा ता सामान्य रुग्णालय अमरावती 
चिखलदरा जि अमरावती 
१५५ | ST. जयंत गोविद दाभोळे उ जिरु कामथे ता चिपळूण | ग्रामीण रुग्णालय उंडाळे ता कराड 
जि रत्नागिरी जि सातारा 
१५६ | डॉ.जी.के.देसाई उ जिरु माणगांव जि ग्रामीण रुग्णालय, उरण जि रायगड 
रायगड 
१५७ | डा.विशाल गोकुळ पाटील प्राआ के उंबरखेड जि जिल्हा क्षयरोग केद्र जळगाव 
चाळीसगाव 
१५८ | डा.नरेडाकुमार शिवाजीराव =| HB. वणी ता.दिडोरी प्राआ केंद्र निरा ता पुरंदर जि पुणे 
बागुल जि.नाशिक 
१५९ | डा.योगेडा त्र्यंबक निकम प्राआ कें मोर्‍्हांडा ता प्रा आ कें सोनज ता मालेगाव जि 
मोखाडा जि ठाणे नाशिक 
१६० | डा Psat भागवत पाटील ता आअ मुक्ताईनगर जि । उपजिल्हा रुग्णालय, मुक्ताईनगर 
जळगाव जि जळगाव 
१६१ | डा.नागेड गोविदराव ताआअधघनसावंगीजि ता आ अऔरंगाबाद 
सावरगावकर जालना 
१६२ | STate शिवलिंग नागनाथ प्रा.आ.केद्र अणदुर जि प्रा आ के मातोळा ता औसा जि 
उस्मानाबाद लातूर 
१६३ | डा.संदिप बाबुराव काळे ता आअऔंढा नागनाथ जि ।ताआअवसमत जि हिगोली 
हिंगोली 
१६४ | डा.दिगंबर कृष्णराव राठोड =| Mand मेटीखेडा ता कळंब | SMI केअर युनिट काटोल जि 
जि यवतमाळ नागपूर 
१६५ | डा.शिवराज उत्तम माने उजिरुपरळी वैजनाथ जि | अस्थिव्यंग रुग्णालय परभणी 
बीड 
१६६ | डा.एस जे चव्हाण जि रु हिंगोली उ जिरु गंगापूर जि औरंगाबाद 


पृष्ठ१७पैकी९ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

१६७ | डॉ. पंडीत कानबाराव डवले । उजिरुशिरोडातावेंगुर्ला | प्राआ के लिंबगाव ता जिनांदेड 
जि सिंधुदुर्ग 

१६८ | डॉ.दिपक काशिनाथ पवार ग्रामीण रुग्णालय, उमराणे | स्री रुग्णालय,मालेगाव जि नाशिक 
ता देवळा जि नाशिक 

१६९ | डा. महेद्र विठ्ठलराव केद्रे मध्यवर्ती रु उल्हासनगर-३, | सा रु ठाणे येथे डा विणा राठोड 
ठाणे यांच्या जागी 

१७० | डा.मिलींद बामा पाटील Wa कामलीतापेणजि प्रा आ के जिते जि रायगड येथे 
रायगड डॉ राठोड यांच्या जागी 

१७१ | डा.योगेडा विठठलराव अहिरे ।उजिरुशिरपुरजिधुळे ग्रारु देवळा जि नाशिक 

१७२ | डॉ.सोनाली खेमचंद सरोदे प्राआ के ताहाराबाद ता प्रा आ के नायगाव ता सिन्नर जि 
राहुरी जि अहमदनगर नाशिक 

१७३ | डा.प्राची रमेश गावीत प्राआ के नैताळे ता निफाड ।प्रा आ कें पांढुली ता सिन्नर जि 
जि नाशिक नाशिक 

१७४ | डा.गायत्री इश्वर कुमावत ग्रा रु पारनेर जिअहमदनगर | ग्रा रु शोवगाव जि अहमदनगर येथे 

डॉ मोटे यांच्या जागी 

१७५ | डा. सौख्या मदन टापरे आश्रमशाळा पथक क्र.२ प्राआ के टाकळघाट ता हिंगणा जि 
गडचिरोली नागपूर 

१७६ | डॉ.कृष्णकुमार प्रभाकरराव प्राआ के सोनपेठ जि ताआअसेलु जिपरभणी 

चौधरी परभणी 

१७७ | डॉ.संतोष सदाशिव खडतरे ।प्राआके शंकरनगर ता उ जिरुअकलुज जिसोलापूर 
माळशिरस सोलापूर 

१७८ | SIRT gored hd = उजिरुकेजजिबीड उजिरु परळी वैजनाथ fH ss 

१७९ | डा.आदित्य गायकवाड प्राआ के वाठार ता कोरेगाव । उ जिरु लोणावळा जि पुणे 
जि सातारा 

१८० | Seale अर्जून नाईक प्राआ के मल्हारपेठ जि प्रा आ के लहान Feral जि 
सातारा नंदूरबार 

१८१ | SITs मुरलळीधरराव ग्रारुमाजलगावजिबीड | Btw अंबेजोगाई जि बीड 

कुलकर्णी 

१८२ | ST. यमपूरे एस एस ग्रारु चिंचवण जि बीड कुटीर रुग्णालय नेकनूर जि बीड 

१८३ | डा.भोळे जे.पी. प्रा.आ.केंद्र, वांगणी ता प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे 
अंबरनाथ जि ठाणे 

१८४ | डॉ.अरुणरानबा गुट्टे उजिरुनळदुर्गजि उजिरुपरळीजिबीड 
उस्मानाबाद 

१८५ | डा.लोकडे नारायण गोविदराव | ग्रा रु देवणी जि लातूर उजिरुलोहाजिनांदेड 


पृष्ठ१७पैको१० 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१८६ | डॉ.आर.आर.जेन ग्रारु सोयगाव जि ग्रा रु देवगाव रंगारी ता कन्नड जि 
औरंगाबाद औरंगाबाद 
१८७ | डॉ.महारुद्र रोहीदास खरपाडे ।उजिरुशिरपुरजि.धुळे उ जिरु कर्जत जि अहमदनगर 
१८८ | डॉ.राजश्री कृष्णराव देशामुख «| प्रा.आ.केंद्र लोणी काळभोर | ता आअ श्रीरामपुर जि अहमदनगर 
ता हवेली जि पुणे 
१८९ | डा. माधुरी अभय कदम जिरु बीड ग्रामीण रुग्णालय मुरुड जि लातूर 
(रणदिवे) 
१९० | डॉ.नम्रता सुरेश कुलकर्णी पंडीत भीमसेन जोशी जि रु उल्हासनगर-३ जि ठाणे 
सा.रु.मिरा भाईदर जि ठाणे 
१९१ | डॉ.अविनाश दिपक कांबळे  ।ग्रारुसेलुजिवर्धा उजि रु हिंगणघाट जि वर्धा 
१९२ | डॉ.संतोष हरिश्वंद पाटील जि रु उस्मानाबाद उजिरु तुळजापूर जि उस्मानाबाद 
१९३ | डॉ.विशाल पाटील TTS SAT जि लातूर उजिरुनिलंगाजि लातूर 
१९४ | डा.केंद्रे जयप्रकाहा अनिरुद्ध ।प्राआके वडवणीजिबीड | ow anh आंधोरी ता अहमदपूर जि 
लातूर 
१९५ | डा भारती खंडेलवाल पोलीस रुग्णालय नागपाडा | डी. बी. मार्ग पोलीस रुग्णालय 
मुंबई भुलेश्वर मुंबई 
१९६ | डॉ.मदन किसनराव काकड  । स्त्री रु नेकनूर जिबीड प्राआकेचऱ्हाटाताजिबीड 
१९७ | डॉ.गोविद माधवराव पाटील  ।ग्रारुअमळगांव जिजळगाव | ग्रा रु अमळनेर जि जळगाव 
१९८ । डा.हेमंतकुमार ए आनंदे प्रा.आ.केद्र दहागांव ता पोलीस दवाखाना माहिम जि मुंबई 
कल्याण जि ठाणे 
१९९ | डॉ.हाऱ्मी हफाफत सुलताना । प्राआ के नागद जि प्रा आ के ers ता अंबड जि 
औरंगाबाद औरंगाबाद 
२०० | डॉ.सुनिल साहेबराव ear «| ता आअ वसमत जि हिंगोली | सहाय्यक संचालक, आसे (कु) 
कार्यालय हिंगोली 
२०१ | डॉ.राहुल आत्माराम निकम उजिरुयेवला जिनाशिक | उपजिल्हा रुग्णालय, जामनेर जि 
जळगाव . 
202 | डा.भाऊसाहेब भिमराज चत्तर ।प्राआ के अंबोली ता IH | ताआअमोखाडा जिपालघर 
जि नाशिक 
२०३ | डा. मिरकूटे बालाजी माधव ।ताआअलोहाजिनांदेड fu. aes रिधी ता उमरी जि 
नांदेड 
२०४ | डा. हाणमंत संतराम धर्मकारे । प्राआ कें ढाणकी ता उ जिरु उमरखेड जि यवतमाळ 
उमरखेड यवतमाळ 
२०५ | डॉ. अनिल गुंजकर सा रु मिरा भायंदर जि ठाणे | जिल्हा स्री रुग्णालय वाशिम 
२०६ | डा.गहिनीनाथ बाबासाहेब ग्रारु टाकळी ढोकेश्वर जि । सा रु अहमदनगर 
खेडकर अहमदनगर 


पृष्ठ१७पैकी११ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

२०७ | डाॉ.स्वाती बाजीराव पाटील ता आअअलिबागजि उ जिरुपनवेल जिरायगड 
रायगड 

२०८ | डा.भाग्यश्री दिपक सोनपिपळे ।उजिरुबारामतीजिपुणे | asa zee जिठाणे 

२०९ | डा. समिर नागदेवते उजिरुराजुराजिचंद्रपूर ।उ जिरुबारामती जिपुणे 

२१० | डा.विशाल विष्णूपंत साळुंके ।ग्रारु देऊळगाव माही प्राआ केंशोलगाव ता जि जालना 
बुलढाणा 

२११ | डा. सिध्देश्वर शिवराज हाळगे ।ग्रारु मानवत जिपरभणी  ।ग्रारु सोनपेठ जिपरभणी 

२१२ | डॉ. एन.डी. महाजन ग्रा रु रावेर जि जळगाव सा रु जळगाव 

२१३ | डॉ.सोनकांबळे हर्षवर्धन लक्ष्मन | जिल्हा रुग्णालय नांदेड उजिरुलोहाजिनांदेड 

२१४ | STRAT पोशोट्टी कत्रुवार प्राआकेनर्सीनामदेवजि प्रा आ कें आखाडा बाळापूर ता 
हिंगोली कळमनुरी जि हिंगोली 

२१५ | डॉ. मिरजे मैथिली प्राआ केम्हसमवडतामाण ।प्रा आ कें मसुर ता कराड जि 
जि सातारा सातारा 

२१६ | डॉ. कोमल पाटील प्राआकेलोहोपता प्रा आ के काले ता कराड जि 
खालापूर जि रायगड सातारा 

२१७ | STARS राधाकृष्ण जाधव  । प्रा आके चकलांबा ता जिल्हा क्षयरोग केंद्र बीड 
गेवराई जि.बीड 

२१८ | डॉ. हाशिकांत रामलिंग खराडे | Mal दापोली जि ग्रारु भूम जि उस्मानाबाद 
रत्नागिरी 

२१९ | डॉ.राऊत हर्षु किसनराव जि प्र संघ उस्मानाबाद क्षयरोग कार्यालय लातूर 

२२० | ST. प्रशांत भिमराव देसाई UTS ag जिसातारा उजिरु कराड जिसातारा 

२२१ | डॉ. कदम SAN अप्पाराव स्री रु लातूर उ जि रु उमरगा जि उस्मानाबाद 

२२२ | डा. शिवाजी बाबुराव भिसे उजिरुगंगापूरजि उजि रु वैजापूर जि. औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

२२३ | डा. विजया लक्ष्मणराव ग्रारु कन्नड जि औरंगाबाद | उ जिरु गंगापूर जि औरंगाबाद 

साकळकर 

२२४ | डॉ.अमोल नामदेव धात्रक ग्रारु वडसा जि.गडचिरोळी | उ जिरु आरमोरी जि गडचिरोली 

२२५ | डा.प्रमोद आण्णासाहेब म्हस्के | ता आअ.राहता ग्रारु लोणी जि अहमदनगर 
जि.अहमदनगर 

२२६ | डॉ.आलीया कौसर अझीज उ जिरुअंबडजि जालना । जिरुऔरंगाबाद 

अहमद खान 

२२७ | डा.शांताराम भास्कर ठाकूर ॒। प्रा आ के वरखेडी ता.पाचोरा | जिल्हा क्षयरोग केंद्र जळगाव 
जि.जळगाव 

२२८ | डॉ. रामतीर्थ व्ही चौघुले उजिरुदापोलीजि उ जि रु इस्लामपूर ता वाळवा जि 
रत्नागिरी सांगली 


पृष्ठ१७पैकी१२ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

२२९ | डा.अमोल प्र. ]ोट्टे उजिरु कासा ता.डहाणु स्व. इंदीरा गांधी स्मृती रुग्णालय, 
जि.पालघर भिवंडी जि ठाणे 

२३० | डॉ.संजय रंगनाथराव IS प्राआ के, ताडकळसता. ।उजिरुसेलूजिपरभणी 
पुर्णा परभणी 

२३१ | डा. शितल परेश मेहता जिल्हा स्री रु. अकोला डागा स्त्री रु नागपूर 

२३२ | डा. सोनाली विलासराव ग्रारु तुळजापूर जि सा रु उस्मानाबाद 

पाटील उस्मानाबाद 
२३३ | डा.अशोककुमार माधवराव उ जि रुपाथडी जि सा रु अहमदनगर 
कराळे अहमदगनर 

२३४ | डा.केलाश TATA राठोड ग्रामीण रुग्णालय दिग्रसजि |उजिरुपुसद जियवतमाळ 
यवतमाळ 

२३५ | डा.मिनल विठठल तुपे उजिरुकर्जतजि जि रुऔंध पुणे 
अहमदनगर 

२३६ | SSRIS आबासाहेब कोकरे | SHS Hoa जि सा रु अहमदनगर 
अहमदनगर 

२३७ | डा.प्रमोद बिभीषणराव देशमुख | उ जिरुतुळजापुर जि स्री रुग्णालय लातूर 
उस्मानाबाद 

२३८ | डा. मुकेश इंदरचंद कुचेरिया । प्रा.आ. केंद्र, तळवाडा,ता. | ga केअर युनिट गेवराई, जि बीड 
गेवराई जि. बीड 

२३९ | डा.रविंद्र जी.चौधरी प्राआ के विरगाव जि विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 
नाशिक नाशिक 

२४० | डॉ.विजय कुमार मोरे ग्रारु माहुर जिनांदेड उजिरुलोहाजिनांदेड 

२४१ | डा.पुनम सुभाष गुडले प्राआ के लासुर्णे ता.इंदापुर | प्रा आ केंद्र सांगरुण ता हवेली जि 
जि.पुणे पुणे 

२४२ | डॉ.बालाजी ग्यानोबा फाळके ।उजिरुपनवेल जिरायगड | शवविच्छेदन केंद्र गोरेगाव मुंबई 

२४३ | डा.आर.जी.गाडेकर प्राआ के तिर्थपुरी ता उ जि रु अंबड जि औरंगाबाद 
घनसावंगी जि जालना 

२४४ | डा.शाफिया फातेमा प्राआ के पाटणसावंगीता | सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर 
सावनेर जि नागपूर (वैद्यकीय अधिकारी) 

२४५ | डा.दिपीका साकोरे ता आअ सावनेर जि नागपूर | डागा स्त्री रु जि नागपूर 

२४६ । डा.हरेश सुकलाल पाटोळे प्रा.आ.के साखरऱेत ता स्री रु उल्हासनगर -४ जि ठाणे 
जव्हार जि पालघर 

२४७ | डॉ.रविकांत अनंतराव चौधरी ।उजिरुकेजबीड जिरु बीड 


पृष्ठ१७पैकी१३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
२४८ | डा.मनोहर बंडू सोनवणे उ जिरु कणकवली जि उ जिरुलोणावळा जि पुणे 
सिंधुदुर्ग 
२४९ | STRUT अशोकराव शिदे ।उजिरुइस्लामपूरजि प्रा आ के कामेरी ता वाळवा जि 
सांगली सांगली 
२५० | डॉ. नरेद्र शंकरराव पवार प्राआ के भिलवडी ता पलुस | प्रा आ के बोरगाव ता वाळवा जि 
जि सांगली सांगली 
२५१ | डा.रोहित शरद काळे प्राआ केवाईजिसातारा ।उजिरुभोरजिपुणे 
२५२ | डा.अस्मिता सूर्यभान देवगडे । प्रा.आ.केंद्र कसनसूर ता ता आअ धानोरा जि गडचिरोली 
एटापल्ली जि.गडचिरोली 
२५३ | डॉ. व्यंकटेश नारायण ऐछोड ।प्राआकें, पानरोवडी ताजि प्रा आ के मुगट ता मुदखेड जि 
नांदेड नांदेड 
२५४ | डा. मिलींद रामचंद्र मेश्राम ताआअभामरागड जि प्राआ के ठाणा आमगाव जि गोंदिया 
गडचिरोली 
२५५ | डा. सुषमा खोडवे ताआअ बाभुळगाव जि प्रा आ के माणिकवाडा ता नेर जि 
यवतमाळ यवतमाळ 
२५६ | डा. ढगे सुनिता गोविदराव । प्रा.आ.कें.लिंबगाव जि नांदेड | पोलिस रुग्नालय नांदेड 
२५७ | डा.सुशिल दिगांबर कांबळे मध्यवर्ती रुग्णालय उजिरुदौंडजि पुणे 
उल्हासनगर जि ठाणे 
२५८ | डॉ.केलास ज्ञानोबाराव खाकरे प्राआकेंचौसालाताजि कुटीर रुग्णालय नेकनुर जि बीड 
बीड 
२५९ | डा.उल्हास सोनबा लोखंडे जिल्हा रुग्णालयसिधुदुर्ग ।उजिरुउदगीरजि लातूर 
२६० | SLSR वाडीकर ग्रा.रु.देवणी, जि.लातूर उजि रु उदगीर जि लातूर 
२६१ | डा.आनंद युवराज वर्धन प्रा.आ.केद्र पाटगाव ता आअ भुदरगड जि कोल्हापूर 
ता.भुदरगड जि.कोल्हापूर 
२६२ | डा.यशवंत पाटील उपजिल्हा रुग्णालय उमरगा | ग्रा रु सासवड ता पुरंदर जि पुणे 
जि उस्मानाबाद 
२६३ | डाॉ.देवराम प्रभाकर नाईकवाडी | प्रा आ के नांदगावसदोता । प्रा आ कें सय्यदरप्रिपी ता जि नाशिक 
इगतपुरी नाशिक 
२६४ | डा.प्रज्ञा मारोतीराव घोरपडे  । प्रा.आ.केंद्र तळेगांव ढमढेरे | प्रा आके पेरणे ता हवेली जि पुणे 
जि पुणे 
२६५ | डॉ.संतोष भगवानराव सा रु औरंगाबाद ग्रारु शिरुर जिपुणे 
नाईकवाडे 
२६६ | STARR एकनाथ चंदनशिवे = | प्रा.आ.केंद्र मुटी ता बारामती | उ जिरु इंदापूर जि पुणे 
जि पुणे 


पृष्ठ१७पैकी१४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
२६७ | डॉ.संतोषकुमार पांडुरंग ग्रा रु जितूर परभणी उ जिरुसेलू परभणी 
चव्हाण 
२६८ | डॉ.सचिन बळवंतराव ता आअभुदरगड जिल्हा _ग्रारुमाढा जि सोलापूर 
यत्नाळकर कोल्हापूर 

२६९ | डॉ.निलेश विश्वासराव सोनवणे | प्राआके भुवनतापेठ जि ।ताअअमालेगावजि नाशिक 
नाशिक 

२७० | डा.एस.एस.बावणे प्राआ के ढोकी ता. प्राआकेंचिकूर्डाता जिलातूर 
जि.उस्मानाबाद 

२७१ | डा.अविनाशा रामदास भोरे प्रा.आ.केद्र आसुजि उजिरु नळदुर्ग जि उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद 

२७२ | डॉ.नितीन दत्तात्रय म्हस्के प्राथमिक आरोग्य केंद्र दापूर | सहा. संचालक आ. से कुष्ठरोग 
ता.सिन्नर जि. नाशिक कार्यालय नाशिक 

२७३ | डा.चौधरी कांतिलाल जत्रु प्राआ के नशिराबाद जि प्राआ के भालेर जि नंदूरबार 
जळगाव 

२७४ | डा.निलेश शांकरराव वाघ उ जिरु कळवण जि नाशिक | विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय 

नाशिक 

२७५ | डा.डोंगरे परमेश्वर वैजिनाथ । इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय | ग्रा रु पाटोदा जि बीड 
भिवंडी जि ठाणे 

२७६ | ST. ज्ञानदेव रामभाऊ नवल ग्रारु नेर जि जालना ग्रारु परतुर जिजालना 

२७७ | डॉ. गणेश देविदास राठोड. ट्रामा केअर युनिट प्राआ के Gash ता जिजालना 
घनसावंगी, जालना 

२७८ | डा. सतीश व्यंकटराव टाक । उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय औराद शाहाजनी 
कणकवली, सिंधुदुर्ग ता निलंगा जि लातूर 

२७९ | डो सचिन जाधव प्राआके नेरे ता पनवेल जि | जिल्हा क्षयरोग केद्र ठाणे 
रायगड 

२८० | डॉ प्रकाश देवराय भोये जिल्हा रुग्णालय नंदुरबार | संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 


या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत 
असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर 
होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे तंतोतंत पालन करावे. 


पृष्ठ१७पैकी१५ 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचाळक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना व्यक्‍तीठ: जबाबदार धरण्यात येईल. 


सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर असलेल्या 
तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बदली दर्शविलेली 
आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या 
किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांबाबत आवश्‍यक तो प्रस्ताव आयुक्त, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत विहीत पध्दतीने सादर करावा. 


या आदेशान्वये बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास अशा वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या 
प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


सदर बदली आदेशामध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता आहे. 
त्यासंदर्भात दि.१२.०३.२०१८ चे शासन पत्र क्र. नामनि-२०१७/प्र.क.५३८(भाग-२)/सेवा-३ मधील 
निदेशानुसार संबंधित उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. 


बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. जे 
वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अशा अधिकाऱ्यांची 
अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत 
त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होतील. सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक आठवड्याच्या आत संबंधीत 
अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित पर्यवेक्षकीय अधिकारी तथा उपसंचालक आरोग्य 
सेवा (परिमंडळ) यांची राहील. 


दिर्घकाळ अनधिकृतपणे गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
पदस्थापना देण्यात आली आहे, त्यांना रुजू करुन घ्यावे व दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असणाऱ्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द म. ना. से. (शिस्त व अपिल), नियम १९७९ नुसार तात्काळ कार्यवाही सुरु 
करावी. अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत त्यांचे प्रकरणपरत्वे स्वतंत्र आदेशा निर्गमित 
करण्यात येतील. 


पृष्ठ१७पैकी१६ 


शासन आदेशा HATH: बदली-२०२१/प्र.क्र.३४७/सेवा-३ 


१०) 


सदर आदेश महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्यामुळे त्यांनी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजु होण्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या विनंती अर्जाची प्रत शासनास तसेच संबंधित परिमंडळाच्या 


उपसंचालक कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१६१८३७२१०९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce660 


7746c0b15e934fc8284, 
V | J AY K U M A pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A72 
50, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DCBFD 


D2C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE VIIAYKUMAR 
LAXMANRAO. 


Date: 2021.09.17 17:21:48 +05'30° 


(वि. ल. लहाने) 
शासनाचे सह सचिव, 


प्रति, 


संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचाळक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ१७पैकी१७ 


